नवनिर्मित विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर 
मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण या 
विभागास जागा वाटप करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-१११८/प्र.क्र.५६/२०१८/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: ०६ जून, २०१८ 

प्रस्तावना : - 

मंत्रालय इमारतीच्या नुतनीकरणानंतर निर्माण झालेली जागा मा. मंत्री महोदय, मा. सचिव आणि 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना वाटप करण्यात आली आहे. अद्यापही काही मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग जागे 
अभावी मंत्रालय इमारतीच्या बाहेर कार्यरत आहेत. तसेच, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष 
मागास प्रवर्ग कल्याण या विभागाची नव्याने स्थापना करण्यात आली आहे. सदर विभागास मंत्रालय इमारतीमध्ये 
किंवा नविन प्रशासकीय इमारतीमध्ये कार्यालयीन जागा उपलब्ध करुन देणे आवऱ्यक होते. त्यानुषंगाने नविन 
प्रशासकीय इमारतीमधील उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अखत्यारीतील उद्योग संचालनालयाच्या ताब्यात 
असलेल्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केळी. सदर पाहणीमध्ये उद्योग संचालनालयाने दुसऱ्या व तिसऱया मजल्यावरील 
बरीचशी जागा अभिलेख (रेकॉर्डी ठेवण्यासाठी वापरली असल्याचे दिसून आले. मंत्रालयात नव्याने निर्माण केलेल्या 
प्रशासकीय विभागातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी तसेच काही विभागांना कार्यालयाकरीता जागा 
उपलब्ध नसताना उद्योग संचालनालयाने केवळ अभिलेख (रेकॉर्ड) ठेवण्यासाठी नविन प्रशासकीय इमारतीमधील 
जागा वापरणे योग्य नाही. त्यामुळे नविन प्रशासकीय इमारतीतील दुसर्‍या व तिसऱया मजल्यावरील उद्योग 
संचालनायाने त्यांच्या ताब्यातील दस्तऐवज (रेकॉर्ड) इतरत्र हलवून उद्योग संचालनालयाच्या ताब्यात असलेल्या 
एकूण २०, ८६९.५५ चौ.फूट जागेपैकी २००० चौ.फूट जागा नव्याने निर्माण केलेल्या विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, 
इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण या विभागास वाटप करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
त्यानुषंगाने आता शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


शासन निर्णय :- 

उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या अखत्यारीतील नविन प्रशासन भवन इमारतीच्या दुसऱया व तिसर्‍या 
मजल्यावरील उद्योग संचालनालयाच्या ताब्यात असलेल्या एकूण २०,८६९.५५ चौ.फूट जागेपैकी २००० चौ.फूट 
जागा नव्याने निर्माण केलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण या 
विभागास वाटप करण्यात येत आहे. 
२. उद्योग संचालनालय यांनी त्यांच्या ताब्यातील जागेत असलेला अभिलेख (रेर्काड) इतरत्र तात्काळ 
हलविण्यात येऊन २००० चौ.फूट जागा रिक्‍त करुन देण्यात यावी. 
३. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई यांनी उपरोक्‍त जागेबाबत उद्योग 
संचालनालयाशी विचार विनिमय करुन सलग २००० चौ.फूट जागेचा ताबा संबंधितांना द्यावा व त्याबाबतचा 
अहवाल झासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११८/प्र.क्र.५६/२०१८/२२ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०६११०९२८८१०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pradnya 


4584da4e7 23f6 
Pradnya 


Date: 2018.06.06 11:12:21 +05'30' 


(प्र. प्र. सावंत ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सर्व सन्माननीय विधानसभा/परिषद व संसद सदस्य 

. मा.सभापतींचे सचिव/मा.अध्यक्षांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधान मंडळ, मुंबई 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

. सर्वमंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. सह सचिव (का.२२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११. सह सचिव, विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१२. संचालक, उद्योग संचालनालय, नविन प्रशासन भवन, दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१३. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, फोर्ट, 
मुंबई-०१. 

१४. उप अभियंता, दक्षिण उपविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एम.टी.डी.सी.समोर, मुंबई. 

१५. शाखा अभियंता (सा.बां) बंगलो, नविन प्रशासन भवन, तळमजला, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


